शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/ 
संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील सहाय्यक प्राध्यापक/ ग्रंथपाल/ शारिरीक 
शिक्षण संचालक यांची कॅस योजनेंतर्गत सहयोगी 
प्राध्यापक वेतनश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्र.आप्रयो-२०१८/प्र.क्र.१६०/मशि-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ जुले, २०२२ 


१) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दिनांक ३०.६.२०१०. 

२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२०११/(२५/११)/विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११. 

३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२००९/(२४३/०९)/विशि-१, 
दि. १२.८.२००९. 

४) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:एनजीसी-१२९८/(४६/१९)/विशि-४, 
दि. ११.१२.१९९९. 

५) विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. 9-2/200R(EC/PS)Pt. VIII, 
दिनांक ०७.१२.२०१२. 

६) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: एससीपी-२०१३/(१९२/१३)/विशि-४, 
दि. ०५.८.२०१३. 


७ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.४२०/१३/मशि-१, 


दि.१२.११.२०१८. 
८) उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक उशिसं-२०१८/टे.क्र.-२/ 
न्या.प्र./८५-२०१८/प्रशा-१/२१४३, दिनांक ०४.३.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिनांक ३०.६.२०१० च्या अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना 
(Career Advancement Scheme) लागू केली असून, सदरची अधिसूचना शासनाने संदर्भ २ येथील 
दिनांक १५.०२.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये स्विकृत करून राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक/ 
ग्रंथपाळ/शारिरीक शिक्षण संचाळक यांची me योजनेंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक वेतनश्रेणीमध्ये 
स्थाननिश्चिती करण्याची तरतूद लागू केली होती. 


२. सदरची योजना लागू करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिनांक ३०.६.२०१० च्या 
अधिसूचनेतील नियम ६.३.१ मध्ये पुढीलप्रमाणे आहे, “Candidates who fulfil all other criteria 
mentioned in these Regulations, as on 39 December, २००८ and till the date on which this 


शासन आदेडा क्रमांकः आप्रयो-२०१८/प्र.क्र.१६०/मशि-१, 


Regulations is notified, can be considered for promotion from the date, on or after ३१ 
December, २००८ on which they fulfill these eligibility conditions, provided as mentioned 
above.” आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक १२.८.२००९ च्या शासन निर्णयातील नियम क्र. 
(A) मध्ये पुढीलप्रमाणे खालीलप्रमाणे विहीत HAS आहे :- 


“(ix) Incumbent Readers and lecturers (Selection Grade) who have completed 3 years in 
the current pay scale of Rs.12000-18300/- on 01.01.2006 shall be placed in Pay Band of 
Rs. 37400-67000/- with AGP Pay Rs. 9000/- shall be re-designated as Associate 
Professor.” म्हणजेच ज्या अध्यापकांना निवडश्रेणीत दिनांक ०१.०१.२००६ रोजी 3 वर्षे पूर्ण 


झाली आहेत, त्यांना सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे रू.९०००/- ची वेतनश्रेणी लागू आहे. 


“(x) Incumbent Readers and Lecturers (Selection Grade) who have not completed 3 years 
in the current pay scale of Rs. 12000-18300/- on 01.01.2006 shall be placed at the 
appropriate stage in the Pay Band of Rs. 15600-39100/- with AGP of Rs. 8000/- till they 
complete 3 years of service in the grade of Lecturers (Selection Grade)/Reader, and 
thereafter shall be placed in the higher Pay Band of Rs. 3740-67000/- and accordingly re- 


desingnated as Associate Professor.” म्हणजेच जे अध्यापक निवडश्रेणीत कार्यरत आहेत, परंतु 
ज्यांना दिनांक ०१.०१.२००६ रोजी ३ वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत, त्यांना ते ज्या दिनांकाला 
निवडश्रेणीत ३ वर्षे पुर्ण करतील त्या दिनांकापासून ग्रेड पे रू.९०००/- लागू आहे, आणि 


“(xii) Assistant Professors completing 3 years of teching in the AGP of Rs. 8000/- shall be 
eligible, subject to other conditions that may be prescribed by the UGC and the University, 
to move to Pay Band of Rs.37400-67000/- with AGP of Rs.9000/- and to be designated as 
Associate Professor.” म्हणजेच निवडश्रेणीत WS पे रू.८०००/- मध्ये ३ वर्षे पूर्ण व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाच्या इतर अटींची (AP!) पूर्तता करणाऱ्या अध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे 
रू.९०००/- वेतनश्रेणी लागू आहे. 


३. त्यामुळे ज्या अध्यापकांचे दिनांक ३०.६.२०१० रोजीपर्यंत निवडश्रेणीत ३ वर्षे पूर्ण झालेले आहे, 
अशा अध्यापकांना API लागू नाही व दिनांक ३०.६.२०१० नंतर निवडश्रेणीत ३ वर्षे पुर्ण झालेल्या 
अध्यपकांना API लागू आहे. 


४. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधील 
अध्यापकांना दिनांक १२.८.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला 
असून, त्यानुसार त्यांची स्थाननिश्चिती क्षेत्रिय स्तरावर करण्यात आली आहे. त्यापैकी ६४ अध्यापकांना 
अवैधरित्या कॅस अंतर्गत ग्रेड पे रू. ९०००/- देण्यात आल्यामुळे शासनाचे रू. २४ कोटी इतके नुकसान 
झाले असल्याने, शासनाने समिती गठित करावी व अशा अध्यापकांची सहयोगी प्राध्यापक पदाची 
स्थाननिश्चिती रद्द करावी, अशी मागणी मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित 
याचिका क्रमांक ८५/२०१८ दाखल केली होती. त्यानुसार शासनाच्या दिनांक २२.११.२०१८ अन्वये 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती गठित करण्यात 
आली होती. सदर समितीच्या दिनांक २४.०१.२०१९ रोजीच्या अहवालामध्ये एकूण १३९ अध्यपकांना कॅस 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः आप्रयो-२०१८/प्र.क्र.१६०/मशि-१, 


अंतर्गत पदोन्नतीसंदर्भात शिफारस केली होती. त्यापैकी क्षेत्रिय स्तरावर HS अंतर्गत पदोन्नती देण्यात 
आलेल्या एकूण ११२ अध्यपकांना कार्योत्तर मंजूरी देण्याची व उर्वरित २७ अध्यापकांचा प्रस्ताव निवड 
समितीसमोर सादर करण्याची शिफारस केली होती. 


दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मा. न्यायालयाने उक्त जनहित याचिकेमध्ये दिनांक २३.०१.२०१९ 
रोजीच्या व दिनांक २०.३.२०१९ च्या आदेशान्वये एकूण १०१ अध्यापकांची कॅस अंतर्गत सहयोगी 
प्राध्यापक ग्रेड पे रू. ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विहीत 
तरतूदींनुसार API गुणांकणाची अर्हता तपासण्याची आव्यकता नसल्याचे आणि उर्वरित २७ 
अध्यापकांची अर्हता तपासण्याची आवश्‍यकता असल्याचे अहवालात नमूद केले होते. त्याप्रमाणे २७ 
अध्यापकांची शासनाच्या दिनांक ०५.८.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तत्कालीन सचिव, उच्च व 
तंत्र शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीची बैठकीचे आयोजन करून, दिनांक ०१.०१.२००६ पूर्वी 
०३ वर्षे पूर्ण झालेल्या १०१ अध्यापकांच्या स्थानिश्चितीस व APL गुणांच्या तपासणीअंती स्थाननिश्चितीस 
पात्र ठरलेले २७ SAM एकूण १२८ अध्यापकांना दिनांक ११.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये GAR 
मान्यता देण्यात आळेली आहे. उर्वरित of व अनावधानाने राहिलेली ०२ अशी एकूण ०८ 
अध्यापकांमधीळ डॉ. लक्ष्मण काशिनाथराव मोहरीर यांचा सहयोगी प्राध्यापक या पदावरील 
स्थाननिश्चिती ही दिनांक २३.९.२०१० रोजीची म्हणजेच दिनांक ३०.६.२०१० नंतरची असल्याने, 
नियमानुसार त्यांच्या AP] गुणांकनाची तपासणी करणे आवश्‍यक असल्याने त्यांच्या स्थाननिश्चितीचा 
प्रस्ताव गठित निवड समितीसमोर ठेवणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे उर्वरित ०७ अध्यापकांना दिनांक 
०१.०१.२००६ ते दिनांक ३०.६.२०१० या कालावधीत ०३ वर्षे पूर्ण होत असल्याने, क्षेत्रिय स्तरावरून 
करण्यात आलेल्या स्थाननिश्चितीस कार्योत्तर मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा 


५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या तरतूदी विचारात घेऊन, शासकीय कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालयांमधीलळ खालील 
सहाय्यक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/शारिरीक शिक्षण संचालक यांची कॅस योजनेंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक 
यांच्या नावासमोरील रकान्यात दर्शविलेल्या दिनांकापासून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career 
Advancement Scheme) सहयोगी प्राध्यापक वेतनश्रेणीमध्ये (ग्रेड पेरू ९०००/-) स्थाननिश्चिती 
करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अध्यापकाचे नांव शासकोय सेवेत रूजू | स्थाननिश्चिती देय 
नियमित नियुक्‍ती दिनांक | दिनांक 
ae | डा. WHYS अहमद खान (संख्याशास्त्र) १९.१२.१९९५ ०१.०१.२००६ 
२. | श्रीम. लोभा काळुराम राठोड (गणित) ०९.८.१९९४ ०१.०१.२००६ 
३. | ST. कृतिका लक्ष्मीकांतराव चिचोळीकर (मराठी) | ०६.०२.१९९९ ०१.०१.२००६ 
४. | डा. रमा भोसले (विज्ञान) १७.१०.२००६ १७.१०.२००९ 
५. | श्रीम. अलका एस. गुडधे (गणित) २१.१०.२००१ २१.१०.२००९ 
६. । श्रीम. SISTA जाफर खान (वनस्पतीशास्त्र) ०६.८.२००१ ०६.८.२००९ 
७ डा. एस.एम. साखरे (इंग्रजी) १३.९.२००१ १३.९.२००९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः आप्रयो-२०१८/प्र.क्र.१६०/मशि-१, 


६. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्रमांक एनजीसी-२००९/ 
(२४३/०९)/विशि-१, दिनांक १२.८.२००९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधीत अर्थसंकल्पिय लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची दर्ठविण्यात यावा. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०७१४१७३३०९७७०८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षारकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR : 
(द.रा.कहार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती व पुणे. 
३. महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र/मुंबई (१/२) 
४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. संबंधीत प्राचार्य/संचाळक शासकीय महाविद्यालये/अध्यापक महाविद्यालये/संस्था 
८. संबंधीत कर्मचारी यांना त्यांच्या संबंधीत प्राचार्यामार्फत. 
९. म.शि.१ कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


